व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
विकास महामंडळ या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक : महाहौसिंग/२०१९/प्र.क्र.८/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ:- १) शासन आदेशा क्रमांक : महाहौसिंग/२०१९/प्र.क्र.८/गृनिधो-२, दि. २४.०१.२०१९. 


शासन आदेठा-: 


प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामास गती देण्यासाठी तसेच निश्चित केलेले 
उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या हेतूने “महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ 
(MahaHousing) ची स्थापना करण्यात आली आहे. संदर्भाय शासन आदेझान्वये, सदर महामंडळावर 
श्री.रामचंद्र को.धनावडे, उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांना व्यवस्थापकीय संचालक या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार देण्या आला होता. सदर पदाच्या अतिरिक्त कार्यभारातून श्री.रामचंद्र 
कों.धनावडे यांना आज दि.३० सप्टेंबर,२०१९ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


२. श्री.शंकर भिसे, संचालक प्रशासन, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing) 
यांच्याकडे आज दि.३० सप्टेंबर,२०१९ (म.नं) पासून शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी “महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाच्या (MahaHousing) व्यवस्थापकीय 
संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००१११३२२६१८०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM 
DURGAPRASAD DN iN steMaharashta 

2.5.4.20=f4fd0ac26ad2a365a8e829907c5e76b91 1 fed9b1b9e48cc2854 
POC H AYY A c4b8a14b0d70c, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI, 

serialNumber=befbb0ae84804c4da8d35abf2195ebb1dc727de9b0a09 

4bea77f4ca6be5965db, ou=HOUSING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MY L AW. A R A M MAHARASHTRA, cn=DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM 

Date: 2019.10.01 11:33:17 +05'30" 

(दुर्गाप्रसाद मैलावरम) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत:- 
१) अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


शासन आदेशा क्रमांकः महाहौसिंग/२०१९/प्र.क्र.८/गृनिधो-२ 


उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

श्री.रामचंद्र कों.धनावडे, उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
श्री.शंकर भिसे, संचालक प्रशासन, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ 
(MahaHousing), मुंबई 

महालेखापाल-१/२, (लेखा व परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

उप सचिव (प्रशा-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८) निवड नस्ती (गृनिधो-२ कार्यासन), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AN 
~— 


2 


o~ 
— 
or 


०४2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


